माननीय विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांना 
झछासकीय निवासस्थानाचे वाटप करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-शानिवा-१५२३/प्र.क्र.१७७/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २५ ऑगस्ट, २०२३ 


शासन निर्णय 
श्री.विजय नामदेवराव वडेट्टीवार, माननीय विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांना क-६ (प्रचितगड) 

या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
२. सन्माननीय विरोधी पक्षनेता, विधान सभा यांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेला बंगला 
पंधरा दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२५१६३६१०२३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH SAMPATTI NAVAGHIRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


SAMPATT mn 
NAVAGHIRE cae 
(सं.सं.नवगिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१. श्री.विजय नामदेवराव वडेट्टीवार, माननीय विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा, विधान भवन, 
मुंबई-३२ 
२. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-०६ 
३. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई-३२ 
९. मा.उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी, विधान भवन, मुंबई-३२ 
१०. मा.अध्यक्ष, विधान सभा यांचे सचिव, विधानभवन,मुंबई-३२ 
११. मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी, विधानभवन,मुंबई-३२ 
१२. मा.विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-३२ 
१३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-३२ 
१४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२ 
१७. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२३/प्र.क्र.१७७/२३-अ 


१९. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई 

२०. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२१. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२३. कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-०१ 

२४. उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई-०६ 

२५. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां) उप विभाग, एम.टी.डी.सी.कार्यालयासमोर, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-३२ 

२६. उप अभियंता, मध्य सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, पहिला मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई-०१ 

२७. अधिक्षक आमदार निवास, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, पहिला ASIST, SIH भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-०१ 

२८.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१८,२१,२२ व ३१ (राजशिष्टाचार), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२९. निवडनस्ती. 


